स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
मौदा नगरपंचायत, जिल्हा नागपूर. 
(रूपये १.२८५० कोटी) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ४.०९.२०१८ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगळे आरोग्य मिळावे या करिता या 
शहरामधील सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत “स्वच्छ भारत 
अभियान (नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान APTN” च्या 
धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान PR)” ची 
अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 
“स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ३२ शहरांचे नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) 
देवून, निरी या संस्थेने सदर प्रकल्पांचे मुल्यांकन (Apprisal) केळे असून ते प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव प्राप्त 
झाले होते. त्यानुसार, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या ३२ शहरांच्या रुपये १७४.९५ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मौदा नगरपंचायतीच्या रुपये १.२८५० कोटी किंमतीच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने मौदा नगरपंचायतीच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मौदा नगरपंचायतीच्या या शासन निर्णया सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद एकूण रुपये १.२८५० कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास पुढील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


२. मौदा नगरपंचायतीचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 
राहील: 
(रुपये कोटीत) 
प्रकल्पाची स्वच्छ भारत [hs शासनामार्फत | Hs व राज्य शासनामार्फत| नागरी स्थानिक स्वराज्य 
मंजूर किंमत | अभियान (नागरी) अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुक्रमे ६०: ४० संस्थेचा सहभाग 
(डीपीआर । अंतर्गत अनुज्ञेय | (अनुज्ञेय प्रकल्प च्या प्रमाणात राज्य |(केंद्र व राज्य शासनामार्फत 
नुसार) किंमत । किंमतीच्या ३५%) | झासनामार्फत अनुज्ञेय अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त) 
अनुदान 
fe el २ ३ 8 4 
१.२८५० १.७५२७ ०.४४९७ ०.२९९८ ०.५३५४ 
१४ व्या वित्त आयोगामधून- 
रू ०.५३५४ कोटी 


३. निधीवितरणाची कार्यपध्दती : 


३.१ केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य 
शासनाचा अनुज्ञेय हिऱ्याचा निधी हा दोन टप्यात (५० टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला 
जाईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त 
निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून 
ठेवणे अनिवार्य राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून 
त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात 
येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधितनागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत 
त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व 
राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी (उपरोक्‍त तक्त्यातील 
रकाना ५ नुसार) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने उभारून केंद्र व राज्य हिश्याच्या 
प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक राहील. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत 
केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्व:हिऱ्याचा निधी उभारून, 
सदर एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर 
करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या प्रथम 
हप्त्याचा निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


३.२ 


३.३ 


3.8 


३.६ 


२३.७ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


४. अटीवरार्ती: 


४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा मौदा नगरपंचायत राहील. 

४.२ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित 
कालावधीमध्ये करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.३ घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्प 
अहवालाची यडास्वीता ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित 
आहेत. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या १००% घनकचऱ्याचे निर्मीतीच्या जागीच विलगीकरण 
करून, तो कचरा वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्यक राहील. 

त्यानुसार, मौदा नगरपंचायतीने डिसेंबर, २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या 
घनकचऱ्यापैकी किमान ९०% घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.४ या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.५ या विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी 
करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.६ राज्यातील शहरांमध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया 
करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणारी बायो-मायनिंग (Bio-Mining) 
ही नाविण्यपूर्ण प्रक्रिया असल्याने या प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित 
करण्यासाठी झासन निर्णय दिनांक २७.१०.२०१७ व दिनांक १७.११.२०१७ अन्वये आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या 
समितीच्या शिफारसीनुसार काही निवडक शहरांमध्ये बायो-मायनिंग (Bio-Mining) प्रकल्प 
पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या पथदर्शी प्रकल्पात आलेले 
अनुभव विचारात घेवून आता मौदा नगरपंचायतीस त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
बायोमायनिंगची कामे करण्यास शासन पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन परवानगी 
देत आहे:- 


(१) संबंधित शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात 
बायोमायनिंग कामासाठीचे दर नमूद केले आहेत. सदर दर सुधारित करण्यात आले 
असून, त्यानुसार नागपूर विभागाकरीताचा दर रू ४२८ /- प्रति घन मिटर असा आहे. 
त्यामुळे, या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील बायोमायनिंगच्या कामाचे दर सुधारित झाले 
असल्याने प्रथमत: त्यास महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाकडून सुधारित तांत्रिक मान्यता 
घेण्यात यावी. 

(२) बायोमायनिंग कामासाठीची प्रारूप निविदा राज्य अभियान संचालनालयाने तयार 
केली असून संबंधित शहरांनी या प्रारूप निविदेचा मसुदा राज्य अभियान 
संचालनालयाकडून उपलब्ध करून घेवून त्यामध्ये आवश्‍यक दुरूस्ती करून ती प्रसिध्द 
करण्यात यावी. प्रारूप निवेदेमध्ये बायोमायनिंग कामाचे देयक कंत्राटदाराला आदा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


करण्यासाठीचे टप्पे बायोमायनिंग नंतर पुर्नप्राप्त होणाऱ्या जागेशी निगडित ठेवण्यात 
आले आहेत यामध्ये संबंधित MEN कोणताही बदल करू नये. 

(३) सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये अंर्तभूत करण्यात आलेल्या बायो-मायनिंग कामाची 
व्याप्ती विचारात घेवून जूना कचरा साठविलेल्या जागेपैकी किमान ९०% जागा पुनर्प्राप्त 
करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

(४ बायोमायनिंग प्रक्रियेनंतर तेथे निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाची व उर्वरित कचऱ्याची 
योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्याची जाबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची/नियुक्‍त एजन्सीची राहील. 

(५) बायोमायनिंग नंतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जर जुन्या भरावभूमीपैकी 
अंदाजित जमीन पुनर्प्राप्त करण्याबाबत अपयशी ठरल्यास संबंधित नागरी स्वराज्य संस्था 
व संबंधित अधिकारी /पदाधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात 
येईल. 

४.७ घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद उपकरणे/मशीन/यंत्रे 
इत्यादी ची खरेदी Government eMarketplace (GeM) पोर्टल वरूनच करणे बंधनकारक 
राहील. याशिवाय इतर पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केल्यास, ती आर्थिक अनियमितता 
समजून शासनामार्फत पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. 

४.८ सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील १० वर्षाची आवश्यकता विचारात घेवून तयार 
केलेला आहे. या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करताना सध्याची आवश्‍यकता 
विचारात घेवूनच आवश्‍यक खरेदी व बांधकामे करण्यात यावीत. 

४.९ प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास 
देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१० नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाळ व 
दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यात यावा. 

५. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत मौदानगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना पुढील प्रमाणे निश्चित 
केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Outcome base) कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.:- 

७ ठाहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी १००% विलगीकरण (at Source 
Segregation) करणे. 

७ विलगीकरण केलेल्या १००% कचऱ्याची विलगीकृत पध्दतीने वाहतूक करणे. 

«७ ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पध्दतीने 
प्रकिया करणे. 

७ खत निर्मिती करण्यात येत असेल तर, ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची FCO 
मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास 
“हरित महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रॅड मिळविणे. तसेच या सेंद्रिय खताची “हरित महासिटी कंपोस्ट” 
या नावाने विक्री करणे. 

© सुक्या कचर्‍याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर (Material Recovery Facility) दुय्यम 
विलगीकरण (Secondary Segregation) करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्या 
कचऱ्याचा पुनर्वापर करावा अथवा शक्‍य असल्यास त्याची विक्री करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


७ उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणाऱ्या उर्वरित कचऱ्याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे 
बंधनकारक राहील. 
«७ ठाहरातील SUT साईटवर साठविलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९०% जमीन 
पुनर्प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१२४१४२३१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 
Kailas Madhuk seen 
ailas Madnukar न 
5.4.21 ab4bcc4a3d59dfce4f1c7189a 
b74b085, 
serialNumber=e83c1c73de1 20837488d76379734db4868992e2b35ba1 df8cfe 
a h a Nn a9650fcff780f, cn=Kailas Madhukar Badhan 
Date: 2018.11.17 18:53:01 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१०. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
१२. मुख्याधिकारी, मौदा नगरपंचायत 
१३. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५)/नवि-३४ दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१८ सोबत) 


Mauda Recap sheet SWM DPR 


Sr.No. Description 


Total Estimated 
Amount (in Rs) 


1 Collection & Transport 


| Auto tipper 6,25,000 
GPS for 1 vehicle 14,234 
Sub Total 6,39,234 

2 Civil Structure at Processing Facility 
Site | 

| 8| Shed for Pit Composting 14,12,526 
Dry and wet waste processing, storage tipping and segregation 5,68,893 
Site 2 

| 8| Shed for Pit Composting 13,15,590 
Tipping, Segregation and Compost storage 2,96,234 
Site 3 

| 8| Shed for Pit Composting 12,92,598 

शिका Tipping, Segregation and Compost storage 2,96,234 
Site 4 

| 8| Shed for Pit Composting 10,91,888 

शिका Tipping, Segregation and Compost storage 2,78,906 
Sub Total 6,552,869 

3 Site Development 
Site | 

| 8| Light poles on site 1,00,400 

शिका Tree plantation at disposal site 19,976 

c | Road Development at disposal site 6,58,022 

| | Storm water drains at disposal site 2,60,263 

e | MS Gate 29,613 

f | Security cabin 62,000 

शिक Toilet block 1,35,065 

h | Office block 3,16,916 
Sub Total 15,82,255 
Site 2 

| a Light poles on site 89,738 

शिका Tree plantation at disposal site 14,982 

c | Road Development at disposal site 1,44,570 

tae Storm water drains at disposal site 99,008 

e | MS Gate 29,613 

f | Security cabin 62,000 

|g | Toilet block (permanent structure) 1,35,065 
Sub Total 5,74,976 
Site 3 

[toad Light poles on site 89,738 

| | Tree plantation at disposal site 14,269 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(१५/नवि-३४ 


८ | Road Development at disposal site 1,97,268 
शिका Storm water drains at disposal site 1,17,574 
e | MS Gate 29,613 
f | Security cabin 62,000 
|g | Toilet block 1,35,065 
Sub Total 6,45,527 
Site 4 
| | Light poles on site 85,099 
| | Tree plantation at disposal site 14,269 
c | Road Development at disposal site 2,23,385 
| | Storm water drains at disposal site 1,11,384 
e | MS Gate 29,613 
f | Security cabin 62,000 
|g | Toilet block 1,44,192 
Sub Total 6,60,815 
Sub Sub Total 34,63,573 
| 4 | Machinery cost 
| 8| Weight bridge 5,71,825 
शिका Baling Unit 2,40,000 
c | Compost Sieving Machine 76,450 
| | Electric Sanitary Napkin Incinerator 40,061 
Sub Total 9,28,336 
5 Miscellaneous 
| a Bio Culture for composting 59,919 
—-:) PVC/FRP storage tanks (4 nos) 28,800 
c | Safety Equipments for collection and transportation 7,684 
[a = | Safety Equipments for processing 1,356 
Sub Total 97,759 
Total Estimated Amount 116,81,771 
Awareness and IEC (10% of Capital Cost) 1,168,177 
TOTAL CAPITAL COST (A+B) 1,28,50,000 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


